कोकण, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर 
विभागातील महाराष्ट्र विकास सेवा, 
सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 
संवर्गातील तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत... 

(निवडसूची सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.१४/आस्था-३ अ 
बांधकाम भवन, ३ रा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन आदेठा : 


कोकण, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर महसूली विभागातील जिल्हा सेवा व 


जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क) मधील कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच्या निवडसूची वर्षातील सहायक गट 


विकास अधिकारी, गट-ब या संवर्गात दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या खालील तक्त्यात नमुद सहायक 


गट विकास अधिकारी, गट-ब या संवर्गात सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन 
विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार, पदोन्नती कोट्यातील उपलब्ध नियमित पदावर नियमित 
करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव जात प्रवर्ग शेरा 
क्र. 
१ ? 3 g 
3) कोकण विभाग 
पंचायत- विस्तार अधिकारी 
। १ | श्री.ए.एस. चव्हाण अ.जा. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
२ | श्री.एम.एम. बेहरे इ.मा.व. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
३ | श्री.एस. आर. चव्हाण अ.जा. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
४ | श्री.पी.एस. डोलारे अ.ज. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
लिपिक-सहायक प्रशासन 
अधिकारी 
५ | श्री.अनिल चि. पवार वि.जा. अ यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
६ | श्री.बी. एच. राठोड वि.जा. अ यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
कृषि- कृषि अधिकारी 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.१४/आस्था-३ अ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव जात प्रवर्ग शेरा 
क्र. 
७ | श्री.के.बी. अंजने इ.मा.व यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
८ | श्री.बी.डी. भोगे भ.ज.क यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
९ | श्री.व्ही.एन. ठाकूर खुला यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
विस्तार अधिकारी (शिक्षण) 
। १० | श्री.आय. बी. पवार अ.ज. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
ब) छत्रपती संभाजीनगर विभाग (निवडसूची वर्ष २०२१-२२ मधील तदर्थ पदोन्नत्या) 
कृषि- कृषि अधिकारी 
| १ | श्री.यु. एस. शिसोदे वि.जा.अ यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
लिपिक-सहायक प्रशासन 
अधिकारी 
२ | श्री.आर.डी. गर्ज भ.ज.ड यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
क) नागपूर विभाग (निवडसूची वर्ष २०२१-२२ मधील तदर्थ पदोन्नत्या) 
पंचायत- विस्तार अधिकारी 
| १. | श्री.एम.एस.खुने खुला यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 
२ | श्री.एस.आय.वेद्य अ.जा. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
आरोग्य- आरोग्य पर्यवेक्षक 
(विस्तार) 
३ | श्री.यु.आर.निकम इ.मा.व. यापूर्वी दिलेली तदर्थ पदोन्नती नियमित 
०२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 


च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे दि. २५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 


निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७ मे, २०२१ 


च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 


अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


०३. 


निवडसूची तयार करताना कोणताही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात 


आलेला नाही अथवा अधिक्रमित झालेला नाही, या अटीच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तक्त्यात नमुद 


अधिकाऱ्यांच्या सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नत्या, पदोन्नती 


कोट्यातील उपलब्ध नियमित पदावर नियमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.१४/आस्था-३ अ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५/५/.॥0व89॥0॥8.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१२१३४७२७२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
D R U RM | LA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
e MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e 
VA | B H AV 2e71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7 1 3D6BDDB988B05B1CC072EB 


JOSHI coe 
(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री fa) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

६. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

८. उप सचिव (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हा सर्व. 

११.संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचे मार्फत). 

१२.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


